महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०२० 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 
(राजपत्रित या पदावर नामनिर्देशानाने तात्पुरती 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२ /प्र.क्र.८५(१)/२०२२/आ(स.अ.श्रे.२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक: ०८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, 

दि.१७.०८.२०२२ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२० मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदांवरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित 
स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या 
क्रमांक:३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, दिनांक १७.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये “सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य)” पदावर नियुक्तीसाठी ९४ उमेदवारांची शिफारस प्राप्त झाली आहे. शिफारस प्राप्त उमेदवारांपैकी 
"परिशिष्ट-अ" मधील पात्र ६४ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्यो, गट-ब” या पदावर 
जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये 
दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०२० 
अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरिता शिफारस केलेल्या "परिशिष्ट- 
अ" मधील पात्र ६४ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब” या पदावर सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००) मध्ये जलसंपदा 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(१/आ(स.अ.श्रे-२) 
विभागात ते ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


सदरहु उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक ( EWS) आरक्षण प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ असलेल्या रिट MRM क्र. २८५९/२०२३, २८६१/२०२३, 
२८६२/२०२३, ८५२७/२०२३ व इतर संलग्न प्रकरणे तसेच सदर विषयाच्या अनुषंगाने विविध 
न्यायालय/न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणांमधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या 
अधीन राहिल. तसेच सदर उमेदवारांना इतर उमेदवारांबरोबर कोणत्याही प्रकारचा साम्यतेचा दावा करता 
येणार नाही.” या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


२. सदरहु उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती “मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट 
पिटीशन क्र. २८५९/२०२३, २८६१/२०२३, २८६२/२०२३ व इतर संलग्न प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून 
प्रकरण अंतिम निकालासाठी बंद करण्यात आले आहे. सबब मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे जर 
उमेदवार बाधित झाल्यास अशा उमेदवारांची नियुक्‍ती कोणतीही पुर्वसूचना न देता तात्काळ प्रभावाने समाप्त 
करण्यात येईल” या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त नमूद शिफारसप्राप्त उमेदवार यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी तसेच बदलीकरिता महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू 
राहील. 


४. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य), सेवा गट-ब (राजपत्रित) मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही 
दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / शा्तींच्या 
अधीन असेल :- 


(१) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ( EWS) आरक्षण 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र. २८५९/२०२३, २८६१/२०२३, 
२८६२/२०२३, ८५२७/२०२३ व इतर संलग्न प्रकरणे तसेच सदर विषयाच्या अनुषंगाने विविध 
न्यायालय/न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या विविध न्यायिक प्रकरणांमधील अंतिम न्यायनिर्णयांच्या 
अधीन राहिल. तसेच सदर उमेदवारांना इतर उमेदवारांबरोबर कोणत्याही प्रकारचा साम्यतेचा दावा करता 
येणार नाही. 


(२) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य, सेवा गट-ब (राजपत्रित) जलसंपदा 
विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


(३) परिशिष्ट-अ मधील परिविक्षाधीन उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्डाविळेल्या ठिकाणी 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(१/आ(स.अ.श्रे-२) 

"झाला झाली नाही तर तो/ती नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्ती करिता विचार करण्यात येणार नाही. 
ते वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे 
आदेश आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात 
येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार 
नाही. 


(४ मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(५) संदर्भ क्र.३ येथील शासन अधिसूचने अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार सदरहू उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), 
गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येईल. 


(६) आवश्यकता भासल्यास परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा 
भारताच्या Geral निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी 
धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. 

परंतु 

(अ त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची vo वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 
लागणार नाही. 


(७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 
वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 


(८) परिशिष्ट -अ मधील उमेदवारांपैकी ज्यांनी मराठी व हिंदी परिक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली 
नसेल किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या 
नियमानुसार त्यांना भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(९ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या सर्व मागासवर्गीय उमेदवारांचे जातीचे दावे 
नियुक्‍तीपूर्वी संचालक, समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांचेकडून तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे 
दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडून तपासून घेण्याबाबत कळविले होते. 
त्यानुसार मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित पदावर शिफारस झालेल्या उमेदवारांनी त्यांची जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्रे शासनास सादर केलेली आहेत. सदर उमेदवारांचे जातीचे दावे संचालक, समाजकल्याण 
संचालनालय, पुणे यांचेकडे तर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे दावे आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे तपासणीकरिता पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार ज्या मागास प्रवर्गातील 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(१/आ(स.अ.श्रे-२) 

ORIG प्राप्त उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबतचा तपासणी अहवाल संबंधित 
समितीकडून शासनास अद्याप प्राप्त झालेला नाही, अशा उमेदवारांची नियुक्‍ती सदरहू तपासणी अहवाल 
संबंधित समितीकडून शासनास प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. (उमेदवारांचे गुणवत्ता क्रमांक: 
१५,५६,७९,८३,८४) 


(१० परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांपैकी १० उमेदवारांची (गुणवत्ता क्रमांक ६,९,१६,१८, 
१९,२१,३६,७२,८५,८८) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा,गट-ब (मुख्य) परिक्षा-२०१९ मध्ये जलसंपदा 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मृद व जलसंधारण विभागामध्ये सहाय्यक कार्यकारी अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी-१/ सहायक अभियंता श्रेणी-२ पदावर शिफारस झाली असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी झालेली 
असल्याने सदर १० उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधीळ नियम 
१५(४) आता पुन्हा त्याच दर्जाची व त्याच वैद्यकीय तपासणी समितीकडून त्यांच्याप्रकरणी वैद्यकीय तपासणी 
करणे आवश्‍यक नसल्यामुळे सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट- ब च्या पदावर वैद्यकीय तपासणी मधून 
सूट देण्यात येत आहे. 


उर्वरित उमेदवारांची संबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली असून वैद्यकीय प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाली आहेत. 


(११ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांपैकी १० उमेदवारांची (गुणवत्ता क्रमांक ६,९,१६,१८, 
१९,२१,३६, ७२,८५,८८) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा,गट-ब(मुख्य) परिक्षा-२०१९ मध्ये जलसंपदा 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मृद व जलसंधारण विभागामध्ये सहायक कार्यकारी अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ / सहायक अभियंता श्रेणी-२ पदावर शिफारस झाली असून त्यांची चारित्र्य पडताळणी त्याच 
कालावधीत करण्यात आली असल्याने सदर १० उमेदवारांना चारित्र्य पडताळणीमधून सूट देण्यात येत आहे. 


उर्वरित उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल संबंधित पोलिस आयुक्‍्त/अधीक्षक कार्यालयांकडून 
प्राप्त झाली आहेत. 


(१२) इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० 
नुसार खुल्या प्रवर्गातील महिला, विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांपैकी 
१२ उमेदवारांचा ( गुणवत्ता क्रमांक : १७,२३,३३,३६,४६,७२,७८,७९,८१,८३,८४,८८) NCL प्रमाणपत्र अहवाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. सदर १२ उमेदवारांना प्रगत व उन्नत गटात सामाविष्ट नसलेल्या व्यक्‍तींना सक्षम 
प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या NCL प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूली 
विभाग स्तरावर "विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून NCL 
प्रमाणपत्राची (उत्पनाच्या दाखल्याची) तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. 


(१३) परिशिष्ट-अमधील उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान, शासन पुरकपत्र 
क्रमांक : मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६ मधील तरतूदीनुसार 
संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(१/आ(स.अ.श्रे-२) 

(१४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 39.90.2004 
मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंडादान निवृत्तीवेतन योजना लागू 
ठरेल. त्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात 
असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. 


(१५ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे 
आवर्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्ती प्राधिकारी (शासन) यांना 
असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्यांचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. 
तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : अंनियो २०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१६ महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण 
सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी 
बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर 
शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला रुजू झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


(१७ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र. मेटाना- 
२०१४/प्र.क्र.६३/१४/लाक्षेवि(आस्था) दि. १८ मार्च, २०१७ अन्वये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करणे आव्यक राहील. 


(१८) प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थींकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 


(१९) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी 
२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. "सदरहू सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत 
परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(१/आ(स.अ.श्रे-२) 


(२०) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी 
लागू होतील. 


(२१ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसर्‍या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाळी असल्यास अज्ञा उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


तर परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०८१२३६५५७४२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A N | L OOM COvENMENTOR कि 


MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0243d4781b79f364761efde22e15161 
V | TI H A L 622e87986fb43 1d9cbc0ecc6469d5e203, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serial INumber=9A8B949B82C94F 286DC79EF74 
BFCAE2A4E204E3 1853685E98B0B86C438C888 
D E O KAT E ६9, cn=ANIL VITTHAL DEOKATE 
Date: 2023.12.08 14:10:17 +05'30° 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट-अ मधील उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे 


१. अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
. महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 

. मुख्य अभियंता (स्थापत्य),जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/पुणे/औरंगाबाद/ कोकण 

९. 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 


१०. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती/पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.८५(१/आ(स.अ.श्रे-२) 


११. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 


१२. मुख्य अभियंता (स्था.) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

१३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 

१५. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 

१६. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

१७. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणे 

१८.महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१९. महाळेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

20, संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

२३. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र. ८५(१/आ (स.अ.श्रे.२), दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे 
"परिशिष्ट -अ" 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट ब (राजपत्रित) पदावर PAA पदस्थापना 


अ. क्र. मलोआ उमेदवाराचे नांव जात प्रवर्ग मलोआ ने | पसंती दिलेला | अंतिम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता केलेल्या | महसूल विभाग | विभाग वाटप 
क्रमांक शिफारझशीचा 
प्रवर्ग 

Es २ ३ | 8 4 द | lo ८ 

र १/२०२० श्री. श्रावण बाळू गांजे भज(क) खुला नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम 
प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार 

२ | २/२०२० श्री.अमर दिलीप काळे खुला खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण ,सोलापूर अंतर्गत भीमा पाटबंधारे 
विभाग,पंढरपूर अंतर्गत भीमा विकास उपविभाग 
क्र. ४, श्रीपूर 

३ ६/२०२० श्री. विकास विठ्ठलराव खुला खुला कोकण-१ 'कोकण-१ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 

याचावाड मुंबई अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील 

अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी 

| ७/२०२० श्री. प्रफुल्ल हरिभाऊ पाटील खुला खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण ,सोलापूर अंतर्गत भीमा विकास विभाग 
क्र.२,सोलापूर अंतर्गत भीमा विकास उपविभाग 
क्र.३,टेभुर्णी अंतर्गत भीमा पाटबधारे शाखा 
क्र.१,बेंबळे 

५ | ८/२०२० श्री. मयुरेश पोपट कदम खुला खुला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील सातारा 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 

& 9/2020 श्री. विक्रम गोरख देसाई आदुघ खुला कोकण-१ 'कोकण-१ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 


मुंबई अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, 
आंबडपाल 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


६ 


4 


११/२०२० 


श्री. आकाश विजय पाटील 


खुला 


खुला 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता सातारा सिंचन मंडळ सातारा अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग 
कोयनानगर (विभागीय कार्यालय) 


१२/२०२० 


श्री. नारायण विठ्ठल महानोर 


भज(क) 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, धाराशिव 
पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, धाराशिव लघु पाटबंधारे विभाग, 
धाराशिव अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग कळंब 


१३/२०२० 


श्री. खलिफा माज आसिम 
इकबाल 


इमाव 


खुला 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील भीमा कालवा 
मंडळ ,सोलापूर अंतर्गत लघु पाटबंधारे क्र.१, 
सोलापूर अंतर्गत १) लघु पाटबंधारे उपविभाग 
अकलूज 


i ° 


98/2020 


श्री. गणेश बाळासाहेब गोरे 


आदुघ 


खुला 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील भीमा कालवा 
मंडळ ,सोलापूर अंतर्गत उजनी कालवा विभाग क्र. 
९,मंगळवेढा अंतर्गत १) उजनी कालवा उपविभाग 
क्र. ३८, माचणूर 


: १ 


१५/२०२० 


श्री. मुजावर आझाद रसुल 


इमाव 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक , लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , छत्रपती संभाजीनगर 


१२ 


१६/२०२० 


श्री. अजय अशोक येडेपाटील 


आदुघ 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.३ कन्नड 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


६ 


| ७_| 


4 


१३ 


१७/२०२० 


श्री. गणेश मारुती भातलवंडे 


आदुघ 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, हिंगोली 


| 


१८/२०२० 


श्री. पंकज पंजाबराव शिंदे 


आदुघ 


खुला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता नांदेड पाटबंधारे 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता लघु 
पाटबंधारे विभाग, परभणी अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
उपविभाग, परभणी 


१ 


१९/२०२० 


श्री. रवि राजकुमार नाईकवाडे 


खुला 


खुला 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे-११ अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग 
क्र.१, नारायणगांव अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.३, मंचर 


१६ 


२०/२०२० 


श्री. विनोद समाधान बागल 


खुला 


खुला 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे-११ अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग 
क्र.२, श्रीगोंदा अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
उपविभाग, करमाळा अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे 
सिंचन शाखा, कोर्टी 


त 


२१/२०२० 


श्री. सारंग सुरेश धकाते 


विमाप्र 


खुला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, नागपुर पाटबंधारे 
मंडळ नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
निम्न वर्धा कालवे विभाग वर्धा. 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


é 


१८ 


२३/२०२० 


श्री. जीवन सुरेश माने 


आदुघ 


खुला 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 
मुंबई अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील 
मा.अधीक्षक अभियंता,ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे 
विभाग,कोलाड अधिनस्त भिरा जलविद्युत प्रकल्प 
उपविभाग रवाळजे 


१९ 


२४/२०२० 


श्री. सागर किशोर माहुरे 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अकोला सिंचन मंडळ, अकोला / 
अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला / पाटबंधारे 
उपविभाग क्र.१ अकोला/पाटबंधारे शाखा पातुर 


२० 


२५/२०२० 


श्री. विराज किरण गिरमे 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता सातारा सिंचन मंडळ सातारा अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, सातारा सिंचन विभाग 
सातारा (विभागीय कार्यालय) 


२१ 


२७/२०२० 


श्री. साहिल नंदकिशोर 
भालेराव 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द उपसा 
सिंचन मंडळ आंबाडी ,(भंडारा) अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन 
विभाग आंबाडी,(भंडारा)अंतर्गत टेकेपार उपसा 
सिंचन उपविभाग क्रं.१ आंबाडी. 


२२ 


३३/२०२० 


श्री. मयुर कैलास वैजापूरकर 


इमाव 


इमाव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 


२३ 


३४/२०२० 


श्री. स्वप्नील मोहन वाघमोडे 


भज(क) 


भज(क) 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन 
प्रकल्प विभाग क्र.१, सांगली अधिनस्त टेंभू उपसा 
सिंचन प्रकल्प उपविभाग क्र.९, खानापूर 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


& 


é 


२४ 


३६/२०२० 


श्री. सुरजकुमार अंबादास 
जुनघरे 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, 
पुणे अंतर्गत भामा आसखेड सिंचन व्यवस्थापन 
उपविभाग करंजविहीरे 


२५ 


३७/२०२० 


श्री. तुषार बबन गर्जे 


भज(ड) 


भज(ड) 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र 
प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, मालेगांव पाटबंधारे विभाग, 
मालेगांव अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, मालेगांव 
अधिनस्त सिंचन शाखा, मोसमसाळ कालवा 


२६ 


३८/२०२० 


श्री. राजेंद्र माधव राऊत 


इमाव 


इमाव 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, 
पुणे अंतर्गत चासकमान पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, 
राजगुरूनगर अंतर्गत चासकमान पाटबंधारे शाखा 
क्र.२, राजगुरुनगर 


२७ 


३९/२०२० 


श्री. अनुज राजेंद्र राणे 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र 
प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, मालेगांव पाटबंधारे विभाग, 
नाशिक अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, मालेगांव 
अंतर्गत सिंचन शाखा, नाग्यासाक्‍्या 


२८ 


४२/२०२० 


श्री. अंकुश गजानन कलवडे 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे 
मंडळ वाशिम. अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, कारंजा 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


६ 


4 


२९ 


४४/२०२० 


श्री. वैभव विलास महारनूर 


भज(क) 


भज(क) 


पुणे 


अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन 
व विकास संचालनालय पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
विभागातील कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे 
संशोधन विभाग, पुणे अंतर्गत पिंपळगाव जोगे धरण 
उपविभाग क्र.०३, नारायणगांव 


३० 


४५/२०२० 


श्री. वैभव मुरलीधर बोरकर 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ नागपुर. अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता,आसोलामेंढा प्रकल्प नुतनिकरण विभाग 
H.2 सावली.अंतर्गत आसोलामेंढा प्रकल्प 
नुतनिकरण उपविभाग क्रं.९ सावली 


३१ 


४६/२०२० 


श्री. शुभम सतीश हेंद्रे 


इमाव 


इमाव 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व 
गुणनियंत्रण, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, 
पुणे अंतर्गत प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे 


३२ 


४७/२०२० 


श्री. सौरभ अरुण अनासाने 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अकोला सिंचन मंडळ, अकोला / 
लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग क्रं.४ 
अकोला(बांधकाम) 


३३ 


४८/२०२० 


श्री. अक्षय पांडूरंग मिसाळ 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री पृथःकरण 
मंडळ, नाशिक अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
जलहवामान आधार सामग्री प्रक्रिया विभाग, 
नाशिक 


38 


४९/२०२० 


श्री. अक्षय पंढरीनाथ कस्तुरे 


इमाव 


इमाव 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ,भंडारा/बाघ 
इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


é 


34 


५०/२०२० 


श्री. प्रताप दिपक पाटील 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे-११ अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग 
क्र.२, श्रीगोंदा अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
उपविभाग, जामखेड (खुद्द) 


३६ 


५१/२०२० 


श्री. शुभम संपत बंडगर 


भज(क) 


भज(क) 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 
अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील सातारा 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा अंतर्गत कार्य. 
अभि,कण्हेर कालवे विभाग क्र.२ करवडी कराड 
अंतर्गत आरफळ कालवे उपविभाग क्र ७ करवडी 


३७ 


५२/२०२० 


श्री. सत्यम सुनिल दुसाने 


इमाव 


इमाव 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, मध्यवती संकल्पचित्र संघटना, 
नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक अंतर्गत 
प्रशिक्षण शाखा 


३८ 


५४/२०२० 


श्री. रोहीत संजय इंगोले 


इमाव 


इमाव 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती/ अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग 
क्र.१, अमरावती / पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, मुर्तीजापूर 


३९ 


५६/२०२० 


श्री. अतुल दयानंद मंदे 


इमाव 


इमाव 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक , लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता,नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे 
विभाग, वैजापूर अंतर्गत ,पा.प्र.म.उपविभाग-६ 
निलंगा मु.वैजापूर 


1 ° 


५८/२०२० 


श्री. नयनकुमार रामेश्वर बोपटे 


विमाप्र 


विमाप्र 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे 
मंडळ वाशिम अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,लघु 
पाटबंधारे विभाग , वाशिम. 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


a aa 


4 


६ 


| wo 


é 


| 


६०/२०२० 


श्रीमती रचना सुरेश पाटील 


खुला महिला 


खुला महिला 


पुणे 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर / 
चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर / पाटबंधारे 
उपविभाग, सिंदेवाही / सिंचाई शाखा सिंदेवाही 


BR 


& 9/2020 


श्रीमती सारीका मोहन खुने 


इमाव महिला 


खुला महिला 


पुणे 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, छत्रपती 
संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर 


४३ 


६२/२०२० 


श्रीमती जानवी राजेंद्र पवार 


खुला महिला 


खुला महिला 


कोकण-२ 


'कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 
मुंबई अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील 
मा.अधीक्षक अभियंता,ठाणे पाटबंधारे मंडळ,ठाणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे 
विभाग,कोलाड अधिनस्त उपविभागीय अभियंता 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग ,कोलाड (बांधकाम) 


१ 


६३/२०२० 


श्रीमती पुजा विठ्ठल कोंगरे 


इमाव महिला 


खुला महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द उपसा 
सिंचन मंडळ आंबाडी, (भंडारा) अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा 
विभाग वाही (पवनी), 


४५ 


६४/२०२० 


श्रीमती मृण्मयी प्रदीप 
राजूरकर 


खुला महिला 


खुला महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अ.अ. व प्र., 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर / नागपूर 
पाटबंधारे विभाग (उत्तर), नागपूर/पाटबंधारे 
उपविभाग, सावनेर 


४६ 


६६/२०२० 


श्रीमती निकिता आर. बिरादार 


खुला महिला 


खुला महिला 


पुणे 


'कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 
मुंबई अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
विभाग, चराठे-सावंतवाडी 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


८ 


| 


६७/२०२० 


श्री आकाश ज्ञानेश्वर जाधव 


विमाप्र 


विमाप्र 


कोकण-२ 


'कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 
मुंबई अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत घाटघर उदंचन 
जलविद्युत प्रकल्प गुणनियंत्रण उपविभाग क्र.४, 
चोंढे 


BC 


६८/२०२० 


श्री गौरव राजेंद्र जुवार 


विमाप्र 


विमाप्र 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगांव राजा 
अंतर्गत पेनटाकळी प्रकल्प उपविभाग, मेहकर 


४९ 


७२/२०२० 


श्रीमती अंकिता विजय 
बहेटवार 


इमाव महिला 


खुला महिला 


नागपूर 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अ.अ. व प्र., 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर / पेंच 
पाटबंधारे विभाग, नागपूर / पेंच पाटबंधारे 
उपविभाग, रामटेक / शाखा काचूरवाही 


4o 


७५/२०२० 


श्रीमती मानसी उत्तम 
गायकवाड 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता,जळगांव पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.१ 
जळगांव 


५१ 


७८/२०२० 


श्रीमती सुप्रिया साहेबराव 


बोराटे 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता,जळगांव पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ,जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागीय 
'पथक,जळगांव 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


| 8 


4 


६ 


| ow 


é 


4R 


(98/2020 


श्रीमती आरती दगडू हजारे 


भज(क) महिला 


भज(क) महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, लातूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
लातूर पाटबंधारे विभाग क्र.१ लातूर अधिनस्त 
उपविभाग क्र.४ लातूर 


५३ 


८०/२०२० 


श्रीमती श्रध्दा संजय सुर्वे 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नागपूर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, 
नागपूर (मंडळ कार्यालय) 


Gy 


£9/2020 


श्रीमती रोहिणी युवराज 
सोनवणे 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र 
प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर मध्यम प्रकल्प 
विभाग अहमदनगर, अधिनस्त, खैरी प्रकल्प 
कालवा उपविभाग क्र. २, राहूरी 


५५ 


८२/२०२० 


श्रीमती शितल लक्ष्मण निर्मळ 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


नाशिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र 
प्रदेश, नाशिक अंतर्गत नाशिक महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे 
विभाग,नाशिक अंतर्गत गोदावरी उजवा तट 
कालवा उपविभाग, राहाता अंतर्गत सिंचन शाखा 
हरिसनब्रॅच 


५६ 


८३/२०२० 


श्रीमती पूजा ब्रम्हदास दरोडे 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, छत्रपती 
संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जालना 
लघु पाटबंधारे विभाग, जालना 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल 
विभाग वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


| 8 


4 


६ 


| ow 


é 


Yo 


€8/2020 


श्रीमती सोनाली पांडुरंग 
सुर्वणकार 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास, जलसंपदा विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण , छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग 
क्र. २, परभणी,जा.पा.उप-विभाग-८, 
दैठणा,जा.पा.सिंचन शाखा क्रं.९, धारासूर 


GC 


८५/२०२० 


श्रीमती रेश्‍मा किसनराव 
किटुकले 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता ,यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, यवतमाळ संलग्न संकल्पचित्र उपविभाग, 
यवतमाळ 


48 


८६/२०२० 


श्रीमती अस्मिता सुधाकर 
पाटील 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


कोकण-२ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, धाराशिव 
पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, धाराशिव लघु पाटबंधारे विभाग, 
धाराशिव 


६० 


८७/२०२० 


श्रीमती अश्विनी सुरेशराव 
ane 


अजा महिला 


अजा 
महिला 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग,छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता माजलगांव कालवा विभाग क्र.७, 
गंगाखेड अंतर्गत निम्न दुधना प्रकल्प उपविभाग 
क्र.३, सातोना मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर 


६१ 


८८/२०२० 


श्रीमती भावना रामचंद्र अलोने 


विमाप्र महिला 


विमाप्र महिला 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, 
यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अरुणावती 
पाटबंधारे विभाग, दिग्रस अंतर्गत उपविभागीय 
अधिकारी, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र. १, 
दिग्रस 


अ.क्र. मलोआ उमेदवाराचे नांव जात प्रवर्ग मलोआ ने | पसंती दिलेला । अंतिम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता केलेल्या | महसूल विभाग | विभाग वाटप 
क्रमांक शिफारशीचा 
प्रवर्ग 
| a | २ 3 | 8k षु & | ww ८ 
६२ | ९२/२०२० श्री. विशाल रावसाहेब तायडे | इमाव खेळाडू | इमाव खेळाडू | अमरावती अमरावती मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, 
अमरावती अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा 
पाटबंधारे विभाग अमरावती अंतर्गत उर्ध्व वर्धा 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, कुऱ्हा 
६३ | ९३/२०२० श्री. रुपक दिपक मेश्राम अजा दिव्यांग | अजा दिव्यांग नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर 
कर्णबधीरता | कर्णबधीरता अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, 
नागपूर/पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण 
विभाग, नागपूर/ उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक 
क्र.३ अजनी, नागपूर 
६४ | ९४/२०२० श्री. शुभम रविकांत काळवाघे | इमाव खेळाडू | इमाव खेळाडू | अमरावती कोकण-१ ।मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, 


मुंबई अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, 
रत्नागिरी अधिनस्त कार्यकारी अभियंता,रत्नागिरी 
पाटबंधारे विभाग,रत्नागिरी अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभाग दापोली 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
RNMENT OF MAHARASHTRA, 


FCAE2A4E204E31853685E98B0B86C438C888E9, 


व; 
2.5.4.20=0243d4781b79f364761efde22e151616 
22e87986fb43 1 d9cbcOecc6469d5¢ 
postalCode=400032, st=Maharashtt 
D ) EO KAT E serial INNumber=9A8B949882C94F286DC79EF74B 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


